मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई Esplande Court 
(किल्ला कोर्ट) व त्यांच्या अधिपत्याखालील बोरीवली 
कोर्ट येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये afar 
यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.याचिका ०३१६/१८७/प्र.क्र.२६/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8(/१/६०५४/१९८६/५३/७०१, दि.११/१/२०१६ 
२. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.३४४४/१५, दि.२/९/२०१५ व क्र.३७४६/२०१५, 
दि.२३/९/२०१५ 
३. संचालक, महाराष्ट्र अग्निडामन सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्र.मअसे/२०१७/३७/१०५, दि.१८/१/२०१७ 


प्रस्तावना : 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र.२१६/२०१० मध्ये मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशांस अनुलक्षून राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतीचे फायर ऑडीट करण्यात येत 
असून अग्निशमन यंत्रणा उभारणी/ अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने मुख्य 
महानगर दंडाधिकारी, मुंबई Esplande Court (किल्ला कोर्ट) व त्यांच्या अधिपत्याखालील बोरीवली कोर्ट 
येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भीय अ. क्र.१ नुसार सादर केला आहे. महाराष्ट्र अग्नीशमन सेवा 
संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र.३ च्या पत्रामध्ये निदेश दिल्यानुसार स्थानिक अग्नीडामक अधिकारी 
यांनी सुचित केलेल्या उपाययोजनाच्या अनुषंगाने सन २०१४-२०१५ च्या दरसूचीवरील अंदाजपत्रके 
संबंधित शाखा अभियंता, पोलीस बीट, सा.बां.विभाग, मुंबई यांनी तयार केली असून संबंधित उप अभियंता व 
कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग, मुंबई व मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांनी साक्षांकित केली आहेत. 
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक तपासून प्रशासकीय मान्यतेस 
सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई Esplande Court (किल्ला कोर्ट) व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील बोरीवली कोर्ट येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई Esplande Court (किल्ला कोर्ट) व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
बोरीवली कोर्ट येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निडामन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्यासाठी येणाऱ्या अनुक्रमेरु.३,००,२८९/-व रु.३,८१,४४२/-, HM एकूण रु.६,८१,७३१/- (एकूण रुपये 
सहा लाख एक्याऐंशी हजार सातठशो एकतीस फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर न्यायालयीन इमारतीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/१८७/प्र.क्र.२६/कार्यासन ११ 


अ न्यायालयाचे नाव बाब 


अंदाजपत्रकाची 
रक्‍कम (रुपये) 


सा.बां. विभागाने 
परिगणित केलेली 
रक्‍कम (रुपये) 


Fire Safety Recommendations for 
Court/Office premises at 
Metropolitan Magistrate Court, 
Borivali 


| मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई 


३,८१,४४२ 


3,694,882 


एकूण-अ 


३,८१,४४२ 


३,८१,४४२ 


Supply Type of Fire Extinguisher 


३१,६२४ 


३१,६२४ 


material at Metropolitan 
Magistrate Explanade Court- Killa 
Court- Ground Floor 

Supply Type of Fire Extinguisher 
material at Metropolitan 
Magistrate Explanade Court - 
3" Floor 

Supply Type of Fire Extinguisher 
material at Metropolitan 
Magistrate Explanade Court- Killa 
Court- 3" Floor 

Supply Type of Fire Extinguisher 
material at Metropolitan 
Magistrate Explanade Court- Killa 
Court- 3"! Floor 

Supply Type of Fire Extinguisher 
material at Metropolitan 
Magistrate Explanade Court- Killa 
Court- 2"! Floor 

Supply Type of Fire Extinguisher 
material at Metropolitan 
Magistrate Explanade Court- Killa 
Court- 1“ Floor 

Supply Type of Fire Extinguisher 
material at Metropolitan 
Magistrate Explanade Court- Killa 
Court- 1“ Floor 


एकूण-ब 


४३,७३१ ४३,७३१ 


४८,४२२ ४८,४२२ 


४१,४६१ ४१,४६१ 


४०,०२३ ४०,०२३ 


४९,८६० ४९,८६० 


४५,१६८ ४५,१६८ 


३,००,२८९ ३,००,२८९ 


एकूण(अ--ब) ६,८१,७३१ ६,८१,७३१ 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई Esplande Court (किल्ला कोर्ट) व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
बोरीवली कोर्ट येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निहामन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, (००) १०७ इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये 
(00), (00) (09) इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ 023%) "२७ लहान बांधकामे" या 
लेखाशीर्षामधून तसेच यासाठी आवश्‍यक निधी सन २०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पीत निधीमधून 
पुर्नविनियोजनाने/ पुरवणी मागणी करुन भागवावा. तसेच त्यापुढील आर्थिक वर्षासाठी आवश्‍यक तेवढी 
तरतूद त्या त्या वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करताना प्रस्तावित करुन त्याअनुषंगाने भागवावा. 

सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी स्थानिक aera अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या 
उपाययोजनांमधील कामे असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुबई 
यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. स्थानिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०३१६/१८७/प्र.क्र.२६/कार्यासन ११ 


अग्नीशमन अधिकारी यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे अनुपालन होईल याबाबत मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी, मुबई यांनी दक्षता घ्यावी. 


प्रस्तुत शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१६५/इमा.२ 
दि.८/३/२०१७अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला,उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक ४,परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) मधीळ तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१०१५२६१२४११२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. = | 


2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d8357 9cbedaaaef30f 
215ceda096e4e407797, 


. 
N ava | re serialNumber=0cb1 b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b18 
02c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 


Date: 2018.09.10 15:30:22 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


) प्रबंधक (निरिक्षणे 2), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई, 

) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) after लेखा अधिकारी, मुंबई, 

) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

) वित्त विभाग(व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 

) विधि व न्याय विभाग (का.२३), मंत्रालय, मुंबई, 

qo) निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


